महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक आयपीएस- १२०७ / प्र.क्र.४४१ / पोल-१, 
मंत्रालय, मुंबई- yoo ०३२. दिनांक ०१ जानेवारी, २००८, 


संदर्भ : पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई याचे पत्र क्रमांक, 
पोमसं/१/सीबी/२००७/२२९/२००७, दिनाक ३०.१०.२००७ 


शासन आदेश :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) खालील तरतुदींच्या 
अनुषंगाने बदली करण्यास सक्षम असलेल्या wera मान्यतेने, भारतीय पोलीस सेवेतील सन 
२००४ च्या. सरळसेवा तुकडीतील सहायक पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या खालील अधिकाऱ्यांची विवरणपत्रात 
नमूद केल्यानुसार, अपर पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या पदावर पदोन्नतीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. [eae | eae ft नियुक्ती पदोन्नती नंतर 
नियुक्तीचे ठिकाण 
q | श्री.संदीप कर्णिक, भापोसे, | सहायक पोलीस अधीक्षक, | अपर पोलीस अधीक्षक, 
शहापूर उपविभाग, जि.ठाणे । नागपूर ग्रामीण 
( रिक्त पदी ) 
2. | stata पडवळ, भापोसे, | सहायक पोलीस अधीक्षक, | अपर पोलीस अधीक्षक, 
ऐतवारा उपविभाग, ( रिक्त पदी ) 
3. श्री.निशीत मिश्रा, भापोसे, | सहायक पोलीस अधीक्षक, | अपर पोलीस अधीक्षक, गौदिय 
अमरावती ग्रामीण उपविभाग | ( रिक्त पदी ) 
४ | श्री.ऐएस.जयाकुमार, भापोसे, | सहायक पोलीस अधीक्षक, | अपर पोलीस अधीक्षक, अहेरी, 
मालेगांव उपविभाग जि.गडचिरोली 
( रिक्त पदी ) | 
५ | श्री.सत्य नारायण, ware, | सहायक पोलीस अधीक्षक, | अपर पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा 
वसई उपविभाग, जि.ठाणे. | ( रिक्‍त पवी ) 
६ | श्री.लख्मी , भापोसे, | सहायक पोलीस अधीक्षक, | अपर पोलीस अधीक्षक, बीड 
। भामरागड उपविभाग, (रिक्त पदी ) 
| जि.गडचिरोली 
२. उपरोक्त अधिकाऱ्याना त्याच्या नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी, महासंचालक व 


पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आवश्यक ती कार्यवाही त्वरीत करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
TT अलोक 


ae Frere चि Go ग 
निर्गमित केळ = 8” | @e कर) 
Feats FOE: ++ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


wen SE rk 


D:\new pal- I\TRANSFEZPOSTING Letter Time Scale-2004 Batch i 


(कृ.मा.प.) 


3 
ae 
प्रति, ae fe 

क Cx ८4 v 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई — "**€“ 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/अकोला/गोंदिया/गडचिरोली/बुलढाणा/बीड. 
जिल्हा पोलीस अधीक्षक, नागपूर ग्रामीण/अकोला/गोंदिया/गडचिरोली/बुलढाणा/बीड. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे उपसचिव 
मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, पोल-१अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (पोल-१) 


D ‘new poi- |‘ TRANSFE&POSTING\LetterTime Scate-2004 Batch 2 


